होमगार्ड संघटनेतील निदेशकवर्गीय 
कर्मचाऱ्यांना गणवेष मंजूर करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एचजीएस २०१८/प्र.क्र.५९/विशा-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा : १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र एचजीएस १७०७/प्रक्र १५४/विशा-८ दिनांक १३.६.२००८ 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र एचजीएस १७०७/प्रक्र १४७/विजा-८ दिनांक ८.४.२०१० 
३) महासमादेशक, होमगार्ड यांचे पत्र क्र मस/कार्या-५/२०१८/९१५, दि. ९.३.२०१८ 


प्रस्तावना:- 


होमगार्ड ही मानसेवी संघटना आहे. या संघटनेमधील होमगार्ड यांना संदर्भाधीन शासन निर्णय 
दि १३.६.२००८ व दि. ८.४.२०१० अन्वये गणवेष देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. होमगार्ड, 
HERAT कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अधिपत्याखाली ३४ जिल्हा होमगार्ड कार्यालय असून 
या कार्यालयामध्ये निदेशकवर्गीय कर्मचाऱ्यांची एकूण २५५ मंजूर पदे आहेत. समादेशक, मध्यवर्ती 
प्रशिक्षण संस्था (१), वरिष्ठ निदेशक (३), कर्तव्य अधिकारी / निरिक्षक अधिकारी / केंद्र नायक (३५), 
पळटन नायक (३४), सामग्री प्रबंधक सुभेदार (२९), निदेशक (१५३) अशी एकूण २५५ निदेशकवर्गीय पदे 
आहेत. जिल्हा होमागार्ड कार्यालयातील निदेशकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी गणवेष दिला जात 
नव्हता. त्यांचेकडून गणवेष देण्याबाबत सातत्याने मागणी होत आहे. 


होमगार्डना प्राथमिक प्रशिक्षण शिबिरात प्रशिक्षण देणे व प्रशिक्षीत करण्याचे काम 
निदेशकवर्गीय कर्मचारी करतात. तसेच होमगार्ड संघटनेचे सदस्य असलेल्या प्रत्येक होमगार्ड 
स्वयंसेवकांने तीन वर्षात एकतरी उजळणी शिबीर करणे बंधनकारक आहे. त्यावेळी त्यांना गणवेष 
परिधान करणे अनिवार्य असते. याकरीता महासमादेशक, होमगार्ड कार्यालय, मुंबई यांनी उपरोक्त 
संदर्भाधिन अ.क्र.३ येथील पत्राद्वारे शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. होमगार्ड संघटनेतील 
होमगार्डसना गणवेश मंजूर केला असल्याने निदेशकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना विशिष्ट गणवेष असणे 
आवरऱ्यक असल्याने या निदेशकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना गणवेश मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


निदेशकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना गणवेष अनुज्ञेय करण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या दि. २७ फेब्रुवारी, 
२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये चर्चा होऊन निदेडाकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना गणवेष देण्याच्या 
विभागाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस २०१८/प्र.क्र.५९/विशा-८ 


होमगार्ड कार्यालयातील निदेठकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना गणवेष देण्याबाबत मंत्रीमंडळ बैठकीत 
मान्यता प्राप्त झाली असल्याने सदर कर्मचाऱ्यांना गणवेडञा देण्याबाबत महासमादेशक, होमगार्ड यांनी 
खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी :- 


१) होमगार्ड संघटनेतील निदेशकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना होमगार्ड स्वयंसेवकांप्रमाणे प्रत्येक ३ आर्थिक 
वर्षासाठी २ गणवेष मंजूर करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
२) निदेशकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेषाचे स्वरुपाबाबत व त्याअनुषंगीक बाबीसंदर्भात 
निर्णय महासमादेडक, होमगार्ड यांनी घ्यावा. 
३) निदेशकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना प्रती गणवेष रु २८५०/- प्रमाणे Worst भत्ता रोख स्वरुपात देण्यात 
यावा. सदर गणवेषाबाबत धुलाई भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 
४) या बाबीसाठी येणाऱ्या रु १,७१,००० (रुपये एक लाख एकात्तर हजार फक्त) एवढया खर्चास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
५) या निर्णयाची अंमलबजावणी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षापासून करण्यात यावी. 
६) यासंदर्भात होणारा खर्च “मागणी क्र बी-१, २०७०, इतर प्रशासकीय सेवा (००), १०७ होमगार्ड 
(00)(09) होमगार्ड ( २०७० ०२८१) - २१ पुरवठा व साधनसामुग्री” या लेखाशिर्षाखाली करण्यात 
आलेल्या तरतुदीतुन भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०२२८१४३०५७९९२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Deepak Vasant Sawant 


DN: c=IN, o=Governmen' it Of Maharashtra, ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtr. 


a, 
2.5.4.20=43cdfecb6fd26ff7b1b970520962ebf72d86546b92151214 
820b2bb31f3ccac8, 


serialNumber=66ea8e25496abe 1 27ddbfd3157e10aeSalfb12e738 
a W a Nn b63f8a5b2cb92885fd1f05, cn=Deepak Vasant Sawant 
Date: 2019.02.28 14:35:05 +05'30" 


(दि.व. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

५. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ३२. 

६. महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाच्या अधिपत्त्याखालील सर्व 
कार्यालये. 

७. सर्व जिल्हा समादेशक, होमगार्ड. 

८. निवड नस्ती, विशा-८, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


